महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२०/प्र.क्र.३८/१४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: १३ ऑक्टोबर, २०२० 

शासन आदेशा 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (४) व ४ (५) अनुसार खाली नमूद केलेल्या 
मंत्रालयीन विभागातील लघुलेखकाची आंतरविभागीय बदली प्रशासकीय कारणांस्तव करण्यात येत असून, 

त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागात त्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | श्री/ लघुलेखकाचे नांव सध्याचा विभाग बदलीनंतर 
श्रीमती पदस्थापनेचा विभाग 
| 9 | २ ३ PB ५ 
शो श्री प्र.वि.कावळे कौडल्य विकास व वित्त विभाग 
(उच्चश्रेणी लघुलेखक) उद्योजकता विभाग 
२ श्री रा.गं.शोळके वित्त विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
(उच्चश्रेणी लघुलेखक) 
३ | श्रीमती स्वा.अ.सांवत सामान्य प्रशासन विभाग | पर्यटन व सांस्कृतिक 
(उच्चश्रेणी लघुलेखक) कार्य विभाग 
४ श्री प.शा.हत्ते वित्त विभाग कौडल्य विकास व 
(निम्नश्रेणी लघुलेखक) उद्योजकता विभाग 


२. बदली झालेल्या लघुलेखकांस संबंधित विभागाने तत्काळ कार्यमुक्त करुन या विभागास कळवावे. 
तसेच बदली झालेल्या लघुलेखकांनी त्यांची पदस्थापना केलेल्या विभागात तत्काळ रुजू व्हावे. 
३. विभागाने बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यास तत्काळ कार्यमुक्त न केल्यास शासन निर्णय क्र. संकीर्ण- 


२०१६/प्र.क्र.१८६/१६/का.१४, दिनांक २३ डिसेंबर, २०१६ मधीळ तरतुदीनुसार सामान्य प्रशासन 
विभागाकडून कार्यवाही करण्यात येईल यांची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


४. सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२०१०१३१५३१४४९४०७ असा आहे. 


1d by VRISHALI VINOD BHINGARDE 
ernment Of Maharashtra, ou=General Administrative Department, 
00032, st=Maharashtra, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
VRISHALI VINOD on : 
B H 1 | N G A R D E 11... तत ही 
(वृषाली वि. भिंगार्डे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


संबंधित लघुलेखक (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२०/प्र.क्र.३८/१४-अ 


प्रत, 

१. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापना), वित्त विभाग/कौडशल्य विकास व (संबंधित 
उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. मंत्रालयीन 

२. सह/उप सचिव (आस्थापना), वित्त विभाग/कौठल्य विकास व उद्योजकता विभाग, विभागांमार्फत) 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
३. निवड नस्ती/संग्रहार्थ (कार्यासन १४-ओ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


